सन 2020-29 या आर्थिक वर्षासाठी मंजूर 
अनुदान बीडीएस वर वितरित होणेबाबत... 
महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्युसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांक : पुरक-२०२०/प्र.क्र.११५/पदुम-९ 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : १५ जानेवारी, २०२१. 


संदर्भ :- आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास कार्यालयाचे पत्र क्र आदुवि ०४ /अंपश्ा/ २९ दूध खरेदी/ 
०२-मजूरी करिता अनुदान/२०२०/ अत्यावश्‍यक अनुदान/९८९,दि.०३/१२/२०२० 


ज्ञापन :- 

उपरोक्त विषयाच्या संदर्भाधीन पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावानुसार सन 
२०२०-२१ करिता मागणी क्र.डी-५, मुख्य GUA "२४०४ दुग्धव्यवसाय विकास” याखालील उप 
लेखाशीर्षांतर्गत मंजूर असलेल्या तरतूदीमधून खालील प्रमाणे एकूण रुपये ३,००,०००/- (अक्षरी रुपये 
तीन लक्ष फक्त) इतकी रक्‍कम संगणक वितरण प्रणालीवर वितरित करण्यास शासन मान्यता देण्यात 
येत आहे:- 


(रु.हजारात) 
अ.क्र. | योजना/कार्यालयाचे | संगणक । सन २०२०-२१मधील | पुर्वी वितरित वितरित 
नांव सांकेतांक | अर्थसंकल्पीय तरतूद | करण्यात आलेली | करावयाची 
CRC तरतूद तरतूद 
१ शासकिय दुध | (०२-मजूरी- । २२,५०,०००/- ५,६२,०००/- ३,००,०००/- 
योजना औरंगाबाद | २४०४१४२६ 


सदर ज्ञापन वित्त विभाग, अनौपचारीक संदर्भ क्र.३९१/व्यय-२, दि.३०/१२/२०२० अन्वये प्राप्त 
झालेल्या मान्यतेनूसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०११५१६४७२५६४०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digit 


UJWAL B SALVI : 
(उज्ज्वल साळवी) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) आयुक्त, दुग्धव्यवसाय विकास, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
२) महालेखापाल (लेखा परिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई/नागपूर.महाराष्ट्र १/२. 
३) उप आयुक्त (वित्तीय सल्लागार) दुग्धव्यवसाय विकास विभाग,वरळी,मुंबई-१८ 
४) प्रादेशिक दुग्धव्यवसाय विकास अधिकारी,औरंगाबाद. 
५) दुग्धशाळा व्यवस्थापक,शासकीय दूध योजना, औरंगाबाद 
६) जिल्हा कोषागार अधिकारी,औरंगाबाद. 
७) वित्त विभाग (व्यय-२ व अर्थसंकल्प-१५), मंत्रालय, मुंबई-३२. 
) 


निवड नस्ती. 


